मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बँक (ADB )अर्थसहाय्य 
अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांची 
दर्जोन्नती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२९२/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: १० मार्च, २०२३ 


वाचा: 
१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२५ ऑक्टोबर, २०१५. 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 
३) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक 
२१ एप्रिल, २०२२. 
४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेबर, २०२२. 
५) शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्र. मुग्रायो /२०२२ /प्र .क्र४६९/बांध-४, दिनांक २० 
ऑक्टोबर ,२०२२ 
६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/ ६३८ /२०२३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२३. 
शासन निर्णय: 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बॅँक (ADB ) अर्थसहाय्य 


अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 


किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | तालुका पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची TATE ५ वर्षे 


(कि.मी.) अंदाजित नियमित 
रक्‍्कम(रू.लक्ष) | देखभाल व 


वडवळी आतले तोडली 


Ey मडणगड |ADB RAT 3.020 288.48 २२.२८ 


रस्ता, ग्रामा -१०२ 


दुरुस्ती अंदाजित 
YEAR. लक्ष) 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. 


२९२ /बांधकाम-४ 


अ.क्र. | ताळुका पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची कामाची ५ वर्षे 
(कि.मी.) अंदाजित नियमित 
रकक्‍्कम(रू.लक्ष) | देखभाल व 
दुरुस्ती अंदाजित 
रक्‍्कम(रू. लक्ष) 
(II) ०१ प्र. रा. मा. १५ते कोन्हवली 
ताम्हाणे वडवली wea 
२ पाण्याचा रस्ता २.००० १७७.२३२ १४.५४ 
गरम पाण्याचा झरा f 
ग्रामा-१२ 
कादवण वखरवाडी ते तळेघर 
3 ae १.१६० १२२.२२ ८.७१ 
रस्ता ग्रामा-१४ 
घेरापालगड राणेमाची 
४ । खेड भोसलेवाडी रस्ता, ग्रामा - | २.३६० २२७.८२ १७.४० 
३६१, 
पालवणी de wear 
4 | मंडणगड तोंडळी fares  कांगवई | 3.000 २४९.३८ २०.२७ 
खरवते रस्ता इजिमा - ०७ 
तळघर अणस्पूरे बलदेवाडी 
द पन्हाळजे रस्ता इजिमा -३२ र ee ae 
कजी गवळवाडी ते Holt 
७ रहीम मोहल्ला रस्ता ग्रामा । १.९४० २३६.८४ १२.४७ 
४६७ 
Z नांदगाव जाखलवाडी मगा क्त ११.९४ 
दिवाळेवाडी रस्ता ग्रामा २२३ | न न 
कोरेगाव ते सावंतवाडी 
९ | खेड ADB RAT | म्हसोबावाडी दयाळ रस्ता | १.५०० १४०.१४ १२.२५ 
(II) ०२ ग्रामा १५९ 
चोरवणे सापिर्ली वावे पोसरे 
क| क २.००० १७२.२ १२.१५ 
रस्ता इजिमा -४१ 
केळणे बौद्धवाडी 
a गावठणवाडी शाखेसह रस्ता | 9.904 १०८.५९ ८.७८ 
ग्रामा १७९ 
नांदगाव पोटेवाडी 
१२ जाभुळवाडी दयाळ रस्ता १.७०० १६२.२९ १३.६१ 
ग्रामा ०९ 
खेड त | seas 
१३ A) 03 OT हुंबरी रस्ता ग्रामा २७ । 9.400 १२७.४४ १०.०९ 
१४ वाडी मालदे रस्ता ग्रामा ४४ | १.००० ९९.०३ ७.३८ 
खेड ADB RAT [पाली निरबाडे Fas कुरवळ 
१५ (II) ०३ खेड कुरवळ जावळी रस्ता | २.००० २२५.१६ १५.९३ 
इजिमा -४३ 


पृष्ठछपैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. 


२९२ /बांधकाम-४ 


अ.क्र. | ताळुका पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची कामाची ५ वर्षे 
(कि.मी.) अंदाजित नियमित 
रक्‍्कम(रू.लक्ष) | देखभाल व 
दुरुस्ती अंदाजित 
VPA. लक्ष) 
१६ सोंडे सोंडे रस्ता ग्रामा ४९ २.११० २२५.३६ १३.९१ 
sis तुळशी बु ते जामगे रस्ता रद ve ses 
-ग्रामा२२ oven ; न 
चोरवणे जखमीचीवाडी रस्ता 
१८ १.५०० २२५.०५ १२.७१ 
ग्रामा-३३ 
सुकीवळी देऊळवाडी रस्ता 
१९ १.६०० १२४.४२ १०.७१ 
ग्रामा -५१ 
२० kad चिकिदवाची २.१४० १८२.२७ १७.२० 
बाजारवाडी रस्ता, ग्रामा९२ - न न न 
डेरवण धनगरवाडी रस्ता 
२१ २.१०० २०५.७३ १५.७४ 
ग्रा .मा.१८७ 
बिवळी शाळा ते बिवली 
a पवारवाडी मालदोली ता व का 
सडेवाडी वांद्रेवाडी रस्ता| - न न 
ग्रामा ७० 
गाग्रह मुख्य wa ते 
२३ ADB RAT ग्रामदेवता मंदिर रस्ता ग्रामा. | 4.900 १६३.०७ १२.३३ 
चिपळूण ०१ 
(Il) ०४ मौजे पेढाम्बे टाकेवाडी धनगर 
२४ वाडी सुकाई मंदिर शाखेसह | १.०५० ८४.७९ ६.०१ 
रस्ता ग्रामा १३ 
रिक्‍्टोलळी इंदापूर रस्ता 
२५ ३.५५० ३०४.४८ २१.४१ 
ग्रा.मा.६१ 
कोळकेवाडी ते बोलाडेवाडी 
२६ बौद्धवाडी (धनगरवाडी शाखा | १.०५० ७५.२८ ५.४९ 
) रस्ता ग्रामा -५५ 
आरे बौध्दवाडी ते चिंचवाडी 
२७ “an 4.340 १०८.२८ ७.८५ 
रस्ता ग्रामा ४० 
२८ ADB RAT | निगंडूळ रस्ता ग्रा .मा.१३ १.५३५ १०२.६१ ७.४४ 
गुहागर 
(II) ०५ 
२९ पोमेंडी आडेवाडी रस्ता | २.३०० 983.28 १३.७८ 
ग्रा.मा.९२ 
३० गुढे डुगवे बोरेवाडी ब्रँच रस्ता | ५.०२५ ३९४.४ २९.०२ 
चिपळण | “0 शि | पालवण ते कोष्टेवाडी रोड 
३१ (॥) ०५ दत्तमंदिर आणि मराठवाडी | १.८०० १२०.०६ ८.६८ 
सुतारवाडी शाखे सह रस्ता 


पृष्ठछपैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. २९२ /बांधकाम-४ 


अ.क्र. | ताळुका पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची कामाची ५ वर्षे 
(कि.मी.) अंदाजित नियमित 
रकक्‍्कम(रू.लक्ष) | देखभाल व 
दुरुस्ती अंदाजित 
रक्‍्कम(रू. लक्ष) 
ग्रा.मा.४६ 
मासु फाटा TAT 
32 मधळलीवाडी काताळे रस्ता | २.९५० २२३.९३ १६.७४ 
ADB: Rar aS — 
33 गुहागर A) of भातगाव ते तिसंग रस्ता . न्हा हहे ता 
ग्रामा ३३ 
3४ नरवण मुसलोंडी वाघांबे ae ror जी 
दोडवली रस्ता इजिमा- ५७ ; , न 
आंबेड बु. मुसलमानवाडी 
३५ धनगरवाडी ते कानळकोंड | 3.५५० २९६.९८ १७.५४ 
गवळीवाडी रस्ता 
3६ डावखोल जोड रस्ता 3.३०० २६१.२१ १७.६५ 
दाभोळे cera माळ ते 
३७ बौद्धवाडी रोड कोंडवाडी ते | ३.०८० २६८.५७ १८.९८ 
om ADB RAT | करंजरी मुसलमानवाडी रस्ता 
ry श्वर शोक घोडवली चांदिवणे तळेकांटे निगा ee er 
(रेवाळेवाडी शाखेसह) रस्ता | ; न 
राष्ट्रीय महामार्ग १७ ते 
२९ किरडूवे कोंडून रस्ता २.००० १७९.५८ ११.०० 
राष्ट्रीय महामार्ग १७ म्हाबळे 
oe काष्टेवाडी घडशीवाडी ते 2.230 249.94 44.28 
उजगाव धनगरवाडी | ' न न 
बडदवाडी रस्ता 
oye बौध्दवाडी Ad 
४१ गोवळकरवाडी रस्ता ग्रामा । ६.७०० ५१५.०२ ३९.३९ 
२० 
गावखडी  मुसलमानवाडी 
खेडेकरवाडी शिवगणवाडी 
ee रत्नागिरी ae ee नानरकरवाडी पवारवाडी vee Te oe 
(Il) ०८ रस्ता ग्रामा १३४ 
कोळंबे शाळा क्र १ ते मधला 
83 0 आ ४.३०० ३१८.०२ २५.४४ 
मांडवकरवाडी रस्ता ग्रामा 
१९० 
| ADB RAT वेरळ कनगवली तळवडे 
४४ | लांजा कुरचुंब शिपोशी सालपे | ५.७५० ४८६.०२ ३६.३० 
is कोचरी पुर्ये कोडगाव रस्ता 


पृष्ठछपैकी४ 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. २९२ /बांधकाम-४ 


अ.क्र. | ताळुका पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची रामाची ५ वर्षे 
(कि.मी.) अंदाजित नियमित 
रक्‍्कम(रू.लक्ष) | देखभाल व 
दुरुस्ती अंदाजित 
रक्‍्कम(रू. लक्ष) 
इजिमा ९१ 
४५ सापुचे तळे खानावली eis Bue 66 319.28 
3 नवलादेवी रस्ता इजिमा ९६ भे 1 १ न 
रामा १७५ ते विलवडे 
BE शिरवली ओझर रस्ता FAT | ४.००० ३२७.७१ २५.२१ 
१५१ 
गोठणे मराठवाडी राववाडी 
४७ मठवाडी तिसेवाडी रस्ता | 3.000 २९८.५२ २२.६७ 
ग्रामा ८४ 
वाडापेठ कोंबे वेत्ये 
ADB RAT | भंडारवाडी शाखेसह रस्ता | 3. q. १६.६१ 
Sc राजाएर z ह 3.000 234.83 ६.६ 
(II) १० ग्रामा ६ 
तळगाव टाकेवाडी रस्ता 
४९ ३.१०० २४७.०३ १७.८४ 
ग्रामा ६२ 
a ओझर तेलीवाडी तांबळवाडी टही re segs 
3 धनगरवाडी रस्ता ग्रामा १६९ न oe न 
पाचल sa रस्ता इजिमा 
५१ Gof 3.300 334.22 २५.८२ 
— ADB RAT | खरवते कोदवली est रस्ता 
4Q | राजापूर २.६०० २२७.८२ १७.४६ 
(II) ११ इजिमा ११५ 
हातदे आजिवली रस्ता ग्रामा 
43 ९६ ६.१६५ ४००.२६ २२.६८ 
एकुण ५३ कामे १५०.०८० | १२६३३.५० । ९४९.५५ 

१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 

२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे,संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ अन्वये तसेच शासन पत्र क्रमांक 
मुग्रायो-२०१९ /प्र क्र. ७३/ बांध -४ दिनांक २२ जानेवारी, २०१९ अन्वये दिलेल्या 
अधिकारानुसार प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 


करुनच कार्यारंभ sear देण्यात यावेत. 


पृष्ठछपैकी५ 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. २९२ /बांधकाम-४ 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 
i) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन निश्चित 
करण्यात यावे. 


i) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जल विद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे 
या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 


iy) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

४ प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन / दर / दर पृथःकरण/ 
रक्‍कम/दर पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता 
प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात 
शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 


५) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम 
यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 


vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 


श) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


ix) सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासुन १५ 


कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये 
त्यानुसार तरतुद केळे बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही 
संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२)बाह्य Vera प्रकल्प (०२) (०१ 
आशियाई विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प (बाहय हिस्सा ७०%) 
(कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५२९८”तसेच “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व 


पृष्ठछपैकी६ 


शासननिर्णयक्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. २९२ /बांधकाम-४ 


पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२)बाहय 
सहाय्यित प्रकल्प (०२) (०२) आशियाई विकास बँक Perera ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा 
प्रकल्प (राज्य हिस्सा ३० %) कार्यक्रम)” ) ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५३०४ या 
ळेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१०१११५०००५२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.13 
16:03:08 +05'30' 


( प्र.वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 
) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 
११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोकण विभाग, 
ठाणे. 
१२) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा रत्नागिरी. 
१३) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 
१४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 
१६) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
१७) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठछपैकी७ 


